राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळी लागू असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना तसेच केंद्र 
शासनाची एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना 
(UPS) लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई — Yoo ०३२. 
दिनांक : २०.०९.२०२४. 


संदर्भ: शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि.१४.०३.२०२३. 


प्रस्तावना : 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) 


नियम, १९८२ नुसार अनुज्ञेय असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ 


नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व 


सामाजिक सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 
सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. 
समितीने सादर केलेल्या अहवालातील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या 


कर्मचाऱ्यांसंदर्भातीळ शिफारशींबाबत चर्चा करुन सर्व संबंधितांच्या सहमतीने निश्‍चित करण्यात आलेली 


सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


त्याचबरोबर केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना दि.२४.०८.२०२४ 


रोजी जाहीर केली असून, प्रस्तुत योजनाही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू 


करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय 


निवृत्तिवेतन योजना दिनांक ०१.०३.२०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट- अ प्रमाणे ) 
त्याचबरोबर केंद्र सरकारने दि.२४.०८.२०२४ रोजी घोषित केलेली “एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना' 


(Unified Pension Scheme) शासकीय कर्मचाऱ्यांना जशीच्या तशी लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. (सोबतच्या परिशिष्ट-ब प्रमाणे) 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचारी यांना वरील दोन्ही योजनेमधील कोणत्याही 


एका योजनेत सहभागी होण्यास मुभा राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 


राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या 


योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठीचा द्यावयाचा एक वेळचा (One Time Option) विकल्प दिनांक 


३१.०३.२०२५ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांचेकडे सादर करावा. 


मात्र सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवितन योजनेचा वरीलप्रमाणे विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यास सदर 


विकल्पाचा फेरविचार करुन ज्यांना केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हावयाचे 


असेल तर त्यासंदर्भातील विकल्प दिनांक 39.03.2020 पर्यंत किंवा केंद्र शासनाच्या 'एकीकृत निवृत्तिवेतन 


योजना* (Unified Pension Scheme) संदर्भात निर्गमित होणाऱ्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनेमध्ये 


विकल्पाची निवड करण्याचा नमूद दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तोपर्यंत फक्त एकदाच 


देण्याची मुभा राहील. तद्नंतर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत दिलेला विकल्प कोणत्याही 


कारणास्तव बदलता येणार नाही. 
केंद्र शासनाच्या एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल किंवा त्यानुषंगाने घेतलेले 
निर्णय राज्याच्या सुधारीत निवृत्तिवेतन योजनेस आपोआप लागू होणार नाहीत. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन 


योजनेमध्ये सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन निश्‍चित केलेल्या निर्धारित आराखडयामध्ये भविष्यात कोणताही बदल 


करण्यात येणार नाही. 

वरील दोन्ही योजनेमध्ये जे कर्मचारी सहभागी होणार नाहीत त्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली 
अंतर्गत निवृत्तिवेतन योजना आपोआप लागू राहील. 

राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करणे, योजनेची 


अंमलबजावणी करणे, योजनेचे नियम व कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यासाठी “वित्त विभागास” प्राधिकृत 


करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने उचित कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. 


२. शासन असाही निर्णय घेत आहे की, मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व 


त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतीळ अशा 


कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. 


३. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार 


यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू 


राहतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१३१२०९६३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANISHA YUVRAJ 
KAMTE 
(मनिषा यु.कामटे ) 
शासनाचे उप सचिव. 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४)मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५)3मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७) सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

१२) मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख. 

१३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१७) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 

१८) प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१९) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

२०) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

29) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२२)सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२३) मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 

२४) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 

२५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

२६) सर्व जिल्हाधिकारी. 

२७) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 


२८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२९) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

३०) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद /अमरावती / नागपूर. 
३१) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 

३२) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती 
नागपूर. 

३३) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

३४) निवड नस्ती 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 


परिशिष्ट - अ 


राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची ठळक वैशिष्ठ्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे समितीच्या 
शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे 


कर्मचारी यांनी जर सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 


५०% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व 


त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. वरीलप्रमाणे राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय 


निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि.०१ मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येत आहे. 


२. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या या शासन निर्णयापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच 


निवृत्तीपश्चात वार्षिकी विकत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापासून ते दि.२९ 


फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंतच्या काळावधीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीअंतर्गत 


अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिकी (Annuity) मधीलच लाभ लागू राहतील व दि.०१ मार्च, २०२४ पासून सुधारीत 


राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प देणाऱ्या निवृत्तिवेतनधारकास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय 


राहील. 


३. वरील योजनेंतर्गत सेवा कालावधीची गणना ही सभासदाने प्रत्यक्ष भरलेल्या अंशदानाशी (वर्गणीशी) 


निगडीत असेल. ज्या कालावधीसाठी सभासदाने अंशदान ASS AS तर वरील प्रयोजनार्थ तो कालावधी 


सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येणार नाही. कर्मचाऱ्यांची ज्या कालावधीचे अंशदान त्यांच्या वेतनातून कपात 


करण्यात आलेली नाही असे अंशदान भविष्यात कर्मचाऱ्याने व्याजासह भरल्यास तो काळावधी वरील 


प्रयोजनार्थ सेवा कालावधी म्हणून गणण्यात येईल. 


४. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 


प्रणालीअंतर्गत असलेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रयोजनार्थ रककम काढण्यास मुभा असणार नाही. 


तसेच सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यापासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत जमा 


झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी काढलेली रक्‍कम १०% व्याजासह भरणे आवश्यक 


राहील अन्यथा त्यांना निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल. 


प्‌. कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 


५०% निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 


कर्मचाऱ्याची २० वर्षे पेक्षा कमी व १० वर्षेपेक्षा जास्त सेवा होऊन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त 


होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय 
करण्यात येईल. 
G: सुधारीत राष्ट्रीय Paka योजनेचा विकल्प दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन 


प्रणाली अंतर्गत स्तर-१ मध्ये जमा असलेल्या अंशदानाची रक्‍कम गुंतवणुकीचा विकल्प निवडण्याची दिनांक 


३०.९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली सुविधा या योजनेंतर्गत उपलब्ध असणार नाही. 


0. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही. फक्त राष्ट्रीय 


निवृत्तिवेतन प्रणाळीअंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


द: या योजनेंतर्गत किमान १० वर्षाच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान 


निवृत्तिवेतन रु.७,५००/- इतके राहील. १० वर्षापेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय 


राहणार नाही. 


is ही योजना राज्य शासकीय GSFAAAIRET अन्य पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने यासंदर्भात 


आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडल्यावर तसेच राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य HAAN सर्व 


यंत्रणा सुसज्ज झाल्यावर जे कर्मचारी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमधून दि.०१ मार्च २०२४ पूर्वी व नंतर 


सेवानिवृत्त झाळे आहेत वा होणार आहेत अशा कर्मचाऱ्यांकडून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत किंवा 


सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत ळाभ मिळण्याबाबत आवश्यक तो विकल्प घेण्यात येईल. मात्र 


सदर कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीमधील त्यांचे अंशदान अद्यावत भरणा Hogs असणे आवश्यक 


राहील. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६०% परताव्याची रक्‍कम 


शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य असणार आहे. त्याचबरोबर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणारे 


४०% वार्षिकीमधून प्राप्त होणारा परतावा शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर सदर योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन 


अनुज्ञेय ठरेल. त्यासंदर्भाने या योजनेच्या अटी व शर्ती विहित करुन त्यासंदर्भातील कार्यपध्दती PFRDA च्या 


मान्यतेच्या अधिन राहून स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 


परिशिष्ट-ब 


The salient features of the UPS are: 


1. Assured pension: 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to 
superannuation for a minimum qualifying service of 25 years. This pay is to be proportionate for 
lesser service period upto a minimum of 10 years of service. 
2. Assured family pension: @60% of pension of the employee immediately before her/his 
demise. 
3. Assured minimum pension: @10,000 per month on superannuation after minimum 10 years 
of service. 
4. Inflation indexation: on assured pension, on assured family pension and assured minimum 
pension Dearness Relief based on All India Consumer Price Index for Industrial Workers 
(AICPI-IW) as in case of service employees 
5. lump sum payment at superannuation in addition to gratuity 
1/10th of monthly emoluments (pay + DA) as on the date of superannuation for every completed 
six months of service this payment will not reduce the quantum of assured pension. 
6. There will be no increase in the contribution from employees but State Government will 
increase its contribution. Those who have already retired under NPS will also be eligible for this 
benefit. Arrears will be paid to such past retirees after adjusting the withdrawals already made 
by them. 
7. The employee contribution shall remain un-altered at 10% of (basic pay + DA). The 
Government contribution will increase from the present 14% to 18.5%. The pension corpus will 
be divided into two funds: 

e an individual pension fund to which the employee contribution (10@% of basic pay and 

DA) and matching Government contribution will be credited. 
e aseparate pool corpus with additional Government contribution alone (8.5% of basic and 
DA of all employees). 

8. The employee can exercise an investment choice for the individual pension corpus alone. The 
employee can withdraw upto 60% of the individual pension corpus with proportionate reduction 
in assured pension. 
9. Assured pension will be based on the 'default mode of investment pattern notified by PFRDA 
and considering full annuitization of individual pension corpus. In case the benchmark annuity is 
lower than the assured annuity, the shortfall will be made good. In case the individual employee 


corpus generates higher than assured annuity (based on investment choice exercised by the 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-२०२४/प्र.क्र.५४/सेवा-४ 


employee), the employee will be entitled to such higher annuity. In case however, the annuity 
generated is lower than the default mode, the top up provided by Government through UPS will 
be limited to the benchmark annuity 

10. Full assured pension will be available for a minimum qualifying service of 25 years. For 
lesser service, starting from at least 10 years, pro rata assured pension will be given. 

11. Employees would have a choice to opt for UPS. An employee could choose to continue with 
the NPS, if s/he so desires. 

12. The UPS will be given effect from 01.04.2025. The necessary administrative/ legal support 


framework will be put in place. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


